राज्य वस््रोद्योग धोरण २०१८-२३ 

वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी 
भांडवली अनुदान व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना 
भांडवली अनुदान योजनेसाठी मार्गदर्शक सुचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र :- धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक - १६ जानेवारी, २०१९ 

वाचा- 

) शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक धोरण-२०११/प्र.क्र.३३५/टेक्स-२, दि.२ जानेवारी, २०११ 

) शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक-धोरण २०१५/प्र.क्र. १५१ /टेक्स-५, दि. २ डिसेंबर, २०१५, 
३) शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक-धोरण २०१५/प्र.क्र. 3३६४ /टेक्स-५, दि. १८ एप्रिळ, २०१६, 

) 

) 

) 


A -O 


a 


शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक-धोरण २०१७/प्र.क्र. ६ /टेक्स-५, दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८, 
शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक-धोरण २०१७/प्र.क्र. ६ /टेक्स-५, दि. १६ मार्च, २०१८, 
शासन निर्णय, स.प.व व.विभाग, क्रमांक-धोरण २०१७/प्र.क्र. ६ /टेक्स-५, दि. २१ डिसेंबर २०१८, 


Cc 


4 


£5) 


प्रस्तावना- 

राज्याचे नविन वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ दि.१५/०२/२०१८ च्या शासन निर्णया अन्वये जाहीर 
करण्यात आले आहे. तसेच या धोरणाबाबत THe fale संघटना, त्यांना अर्थसहाय्य करणा-या बँका 
तसेच वस्र उद्योजक यांनी केलेल्या सुचना विचारात घेऊन, धोरणातील काही बाबींबाबत शासन निर्णय दि. 
१६/०३/२०१८ अन्वये स्पष्टीकरण देण्यात आलेले असून शासन निर्णय दि.२१/१२/२०१८ अन्वये काही बाबींमध्ये 
अंशत: सुधारणा करण्यात आली आहे. हे धोरण जाहीर होण्यापुर्वी सन २०११-१७ या कालावधीसाठी लागू 
असलेल्या वस््रोद्योग धोरणात विविध अनुदान योजना लागू करण्यात आल्या होत्या. शासन निर्णय 
दि.१८/१०/२०१३ अन्वये अनुसूचीत जाती/जमाती व अल्पसंख्यांक समाजाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली 
आहे. अशा प्रचलित योजनांपैकी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दि.०२/१२/२०१५ अन्वये स्व-अर्थसहाय्यीत 
प्रकल्पांना भांडवली अनुदान योजना जाहिर करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय 
दि.१८/०४/२०१६ अन्वये वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान देण्याची योजना लागू 
करण्यात आली होती. नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मध्ये वरील शासन निर्णयाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने 
उचित बदल करून वस्रोद्योगातील विविध वस्रोद्याग घटकांना भांडवली अनुदान देण्याची योजना जाहीर 
करण्यात आलेली आहे. याबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याअनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय 

राज्याचे वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना त्यांचे वस्त्रोद्योग प्रक्रीया 
घटक, प्रकल्पाचे राज्यातील ठिकाण, उद्योजकांचा मागास / अल्पसंख्यांक प्रवर्ग इत्यादी बाबी विचारात घेवून 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजनेसाठी (Capital subsidy in lieu of interest subsidy ) खालील 
प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना विहित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


(१) विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रा Geka उर्वरीत क्षेत्रातील प्रकल्पाना खालील प्रमाणे भांडवली 
अनुदान देय राहील. 
क्र पात्र वस्रोद्योग घटक प्रोसेसींग सूतगिरणी, | जूने साधे यंत्रमाग अद्यावत तंत्रज्ञानावर आधारीत 
(यार्न,फॅब्रीक, जिनिंग काढून शटललेस नविन यंत्रमाग (साधे यंत्रमाग 
प्रींटींग,, टेक्नीकल । प्रेसिंग रॅपीअर लूम किंवा वगळून), रकानाक्र.२ते५ 
टेक्सटाईल, त्यापेक्षा आत्याधुनिक | व्यतिरीक्त विव्हींग, प्रीप्रेटरी, 
निटींग, होजीअरी तंत्रज्ञानावरील वार्पींग, सायझींग, कोनींग, 
व गारमेंटिंग आधारीत लूम स्थापन | feat, डब्लींग, टीएफओ सह 
केल्यास. अन्य THEN घटक 


(Modernization of 
plain power looms) 


१. 2. 3. ¥. &. द्व. 


१. | सर्व साधारण प्रवर्गातील ४०% २५% २५% २५% 
घटकांना अनुदान 


२. | अनुसूचीत जाती/ ४५% ३०% ३०% ३०% 
अनुसूचीतजमाती/ 
अल्पसंख्यांक समाजाच्या 
THEM प्रकल्पांना अनुदान 


अतिरिक्त भांडवली अनुदान 


३. | अपारंपारीक धागा निर्माण १०% १०% शि | 
करणे व त्यापासून वस्त्र व अन्य 
उत्पादन बनविणे-यासाठी 
वरील घटकांना अतिरिक्‍त 
भांडवली अनुदान. 


४. | रूपये ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा ५% ५% ५% ५% 
अधिक गुंतवणूक असणा-या 
प्रकल्पास अतिरीक्त भांडवली 
अनुदान 


५. | रूपये ५०० कोटी किवा त्यापेक्षा ५% ५% ५% ५% 
अधिक गुंतवणूक असणा-या 
वरील क्र.४ येथील प्रकल्प त्या 
तालुक्‍यातील पहिला असा 
प्रकल्प असल्यास अतिरीक्त 
भांडवली अनुदान. 


६. एखाद्या प्रकल्पाने पुढील/ 
aries  प्रक्रोया प्रकल्प ५% षु 
(Forward/ Backward 
Integration ) सुरू केल्यास 
अतिरीक्त अनुदान 


Xe) 
05 
I 
I 


4% 


पृष्ठ २४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पाना जाता प्रकल्पाना खालील प्रमाणे अनुदान देय राहील 


पात्र वस्रोद्योग घटक 


(यार्न,फॅब्रीक, 
प्रींटींग,, टेक्नीकल 
टेक्सटाईल, 
निटींग, होजीअरी 

व गारमेंटिंग 


सूतगिर 
णी, 
जिनिंग 
प्रेसिंग 


जूने साधे यंत्रमाग काढून 
शटललेस रॅपीअर लूम 
किंवा त्यापेक्षा 
आत्याधुनिक 
तंत्रज्ञानावरील आधारीत 
लूम स्थापन केल्यास. 
(Modernization of 
plain power looms) 


अद्यावत तंत्रज्ञानावर आधारीत 
नविन यंत्रमाग (साधे यंत्रमाग 
वगळून), रकानाक्र.२ते५ 
व्यतिरीक्त विव्हींग, प्रीप्रेटरी, 
वार्षींग, सायझींग, कोनींग, 
द्विसटीं, डब्लींग, टीएफओ 
सह अन्य THEN घटक 


र. 


my 


सर्व साधारण प्रवर्गातील 
घटकांना अनुदान 


६०% 


३५% 


३५% 


अनुसूचीत जाती/ 
अनुसूचीतजमाती/ अल्पसंख्यांक 
समाजाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
अनुदान 


६५% 


४०% 


४०% 


४०% 


अतिरिक्त भांडवली अनुदान 


अपारंपारीक धागा निर्माण करणे 
व त्यापासून वस्त्र व अन्य 
उत्पादन बनविणे-यासाठी वरील 
घटकांना अतिरिक्‍त भांडवली 
अनुदान. 


१०% 


१०% 


. एखाद्या प्रकल्पाने पुढील/ मागील 


प्रक्रीया प्रकल्प 
Backward Integration ) 
केल्यास अतिरीक्त अनुदान 


(Forward/ 
सुरू 


५% 


“यू 
Xe) 
o~ 


ज्या तालुक्‍यात सुतगिरणी नाही 
अश्या तालूक्यात सुतगिरणी 
स्थापण केल्यास अतिरीक्त 
अनुदान. 


रूपये Yoo कोटी किंवा त्यापेक्षा 
अधिक गुंतवणूक असणा-या 
प्रकल्पास अतिरीक्त भांडवली 
अनुदान 


५% 


५% 


रूपये Yoo कोटी किवा त्यापेक्षा 
अधिक गुंतवणूक असणा-या 
वरील क्र.४ येथील प्रकल्प त्या 
तालुक्यातील पहिला असा 
प्रकल्प असल्यास अतिरीक्त 


भांडवली अनुदान. 


५% 


& % 


पृष्ठ २४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


२. या योजनेचा कालावधी दि. १५ फेब्रुवारी २०१८ ते दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत असेल. या कालावधीत केंद्र 
पुरस्कृत A-TUFS अथवा त्यानंतरच्या कालावधीत जाहीर केलेल्या योजनेच्या निकषानुसार 

(१ यंत्रसामुग्रीसाठी दिर्घ मुदती कर्ज मंजूर केलेले प्रकल्प, 

(२) स्व-अर्थसहाय्याने स्थापन झालेले प्रकल्प, 

(३) जिनिंग व स्पिनिंग, या घटकांसाठी केंद्र शासनाच्या RR-TUFS अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या पात्र 
यंत्रसामुग्रीसाठी किंवा राज्य शासनाने यंत्रसामुग्री निर्धारित केल्यास अशा यंत्रसामुग्रीसाठी, वित्तिय 
संस्था/बँकांनी दिर्घमुदती कर्ज मंजूर केलेले तसेच स्व-अर्थसहाय्याने स्थापन झालेले THE प्रकल्प 
पात्र असतील. 

(४) प्रोसेसींग प्रकल्पातील ETP / CETP / ZLD च्या बांधकामावरील खर्च देखिल भांडवली अनुदानाकरीता 

पात्र असेल. 

सदर भांडवली अनुदान THEM प्रकल्पाच्या वरील प्रमाणे पात्र यंत्रसामुग्नीच्या एकुण किंमतीवर देय्य 

राहील. त्याअंतर्गत यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी घेतलेले दिर्घमुदती कर्ज व अंशत: अर्थसहाय्य तसेच पुर्णत: स्व- 
अर्थसहाय्य या बाबींद्वारे खर्च झालेल्या एकुण रकमेवर उपरोक्त तक्त्यानुसार भांडवली अनुदान देय्य राहील. 
३. अनुदानासाठी पात्र प्रकल्प व पात्र रक्‍कम- 

१) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांने दिर्घ मुदती कर्ज मंजूर झाल्यानंतर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज 
(बँक अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांसाठी Form-A व स्व-अर्थसहायीत प्रकल्पांसाठी Form-A-9) सादर करणे 
गरजेचे राहील. 

२) जिनिंग, प्रेसींग व सुतगिरणी हे प्रकल्प वगळता इतर वस्तरोद्योग प्रकल्पांना (ETP/ CETP / ZLD सह) 
केंद्र शासन पुरस्कृत A-TUFS योजनेअंतर्गत नमुद करण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या यादीतील, 
यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी वित्तिय संस्था/ बँकांनी मंजूर केलेल्या पात्र दिर्घमुदती कर्जाची रक्कम तसेच 
स्व-अर्थसहायाची (Bank Finance + Self Contribution ) रक्‍कम त्याचप्रमाणे पुर्णत: स्व- 
अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत त्यांच्या संपुर्ण पात्र यंत्रसामुग्नीची मुल्य रक्‍कम या योजनेअंतर्गत 
अनुदानासाठी पात्र राहील. 

3) जिनिंग, प्रेसींग व सुतगिरणीसाठी केंद्र शासनाच्या RR-TUFS अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या पात्र 
यंत्रसामुग्रीसाठी किंवा राज्य शासनाने यंत्रसामुग्री निर्धारित केल्यास अशा यंत्रसामुग्रीसाठी वित्तिय 
संस्था/ बँकांनी मंजूर केलेल्या दिर्घमुदती कर्जाची रक्‍कम तसेच स्व-अर्थसहायाची (Bank Finance + 
Self Contribution ) रक्‍कम त्याचप्रमाणे पुर्णत: स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत त्यांच्या संपुर्ण 
पात्र यंत्रसामुग्नीची मुल्य रक्कम या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र राहील. 

४) सदर अनुदान योजना नवीन उभारण्यात येणाऱ्या वस्रोद्योग प्रकल्पांसाठी, अस्तित्वातील प्रकल्पाचे 
विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण व विविधीकरणासाठी अनुज्ञेय राहील. 

५) अस्तित्वातील प्रकल्पाने मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापीत यंत्रसामुग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या (Book 
Value of Machinery) १० टक्‍के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामुग्री स्थापीत केल्यास सदर गुंतवणूकीस 
विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण/आधुनिकीकरण मानण्यात येईल. सदर विस्तारीकरण आणि /किंवा 
विविधीकरण/आधुनिकीकरण हे पुढील / मागील प्रक्रीयेसह (Forward Backward) असेल. 

६) या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या गुंतवणूकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा राहणार नाही. 

७) प्रोसेसींग प्रकल्पातील ETP/ CETP / ZLD साठी बांधकामावरील खर्च भांडवळी अनुदानासाठी पात्र 
राहील. मात्र, सदर बांधकामाचा खर्च हा SASMIRA या संस्थेकडून प्रमाणीत करून घ्यावा. आणि 


पृष्ठ २४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


सदरील प्रमाणपत्र जोडून अनुदानाची मागणी बँकेमार्फत करावी व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांनी त्यांची 
मागणी संचालक (वस्रोद्योग) यांचेमार्फत करावी. 

८) प्रकल्पाने पुढील/ मागील प्रक्रीया Weed (Forward/ Backward Integration ) साखळीतील दोन 
किंवा अधिक प्रकल्प एकाच वेळी स्थापन केल्यास प्रकल्पाने मागणी केलेल्या कोणत्याही एका 
घटकावर (Unit) अतिरीक्त अनुदान अनुज्ञेय राहील. 

४. दि. १.८.२०१७ते दि. १४.२.२०१८ या कालावधीत ज्या प्रकल्पांना दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झाले असेल 
किंवा स्व-अर्थसहाय्यामार्फत ज्या प्रकल्पांनी यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीचे आदेश दिलेले असतील अशा प्रकल्पांना 
वस्त्रोच्योग धोरण २०११-१७ मधील किंवा वस्त्रोचयोग धोरण २०१८-२३ मधील योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय 
देण्यात येत आहे. 

१) जे वस्रोद्योग प्रकल्प दि. १८/०४/२०१६ ते दि.३१/०७/२०१७ या कालावधीत स्थापन झाळे असतील 
अशा प्रकल्पांचे अर्ज शासन निर्णय, दि.१८/०४/२०१६ मधिल तरतुदींच्या पुर्ततेच्या अधिन 
स्विकारण्यात येतील. आणि दि. १/८/२०१७ ते १४/२/२०१८ दरम्यान स्थापन झालेल्या सदर 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना जुन्या धोरणातील शासन निर्णय दि. १८/४/२०१६ नुसार अथवा या शासन 
निणर्यानुसार अर्ज करण्यास परवाणगी असेल. तथापी सदर प्रकल्पांना अर्ज / मंजुरीची कार्यपध्दती 
या शासन निर्णयानुसार विहीत केल्याप्रमाणे लागू राहील. 

२) जे स्व-अर्थसहाय्यीत वस्रोद्योग प्रकल्प दि. २/१२/२०१५ ते दि.३१/०७/२०१७ या कालावधीत 
स्थापन झाले असतील अशा प्रकल्पांचे अर्ज शासन निर्णय दि.२/१२/२०१५ मधिल तरतुदींच्या 
पुर्ततेच्या अधिन स्विकारण्यात येतील आणि दि. १/८/२०१७ ते १४/२/२०१८ दरम्यान स्थापन 
झालेल्या सदर वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना जुन्या धोरणातील शासन निर्णय दि. 2/92/2094 नुसार अथवा 
या शासन निणर्यानुसार अर्ज करण्यास परवणगी असेल. तथापी सदर प्रकल्पांना अर्ज / मंजुरीची 
कार्यपध्दती या शासन निर्णयानुसार विहीत केल्याप्रमाणे लागू राहील. 

३) दि.१५/०२/२०१८ रोजी किंवा त्यानंतर स्थापन झालेले प्रकल्प या शासन निर्णयानुसार 
अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. 


५. अनुदान वितरण 
१) प्रकल्प उत्पादनाखाळी आल्यावर भांडवली अनुदान खालील प्रमाणे तिन हप्त्यात प्रकल्पाच्या बँक 
खात्यावर जमा करण्यात येईल. 
> पहिला हप्ता - 92 महिन्यांनतर पात्र रकमेच्या ३० टक्के. 
> दुसरा हप्ता - २४ महिन्यांनतर पात्र रकमेच्या ३० टक्के. 
> तिसरा हप्ता - ३६ महिन्यांनतर पात्र रकमेच्या ४० टक्के 
२) अनुदान वितरणाच्या अटी 

|. पहिला हप्ता - जिनिंग,प्रेसींग व सुतगिरणी हे प्रकल्प वगळता say THAT प्रकल्पांना (ETP/ 
CETP / ZLD सह) A-TUFS योजनेच्या निकषाप्रमाणे असलेल्या यंत्रसामुग्रीसाठी एकुण पात्र 
रक्‍कम विचारात घेऊन पहिला हप्ता, प्रकल्प Wo टक्के व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेने उत्पादनाखाली 
आल्यावर १२ महिन्यानंतर वितरीत करण्यात येईल. 

॥. जिनिंग प्रेसिंग व सुतगिरणी करीता RR-TUFS योजनेच्या निकषाप्रमाणे किंवा राज्य शासनाने 
निर्धारित केलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी एकुण पात्र रक्‍कम विचारात विचारात घेऊन पहिला हप्ता, 
प्रकल्प ७० टक्के व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेने उत्पादनाखाळी आल्यावर १२ महिन्यानंतर वितरीत 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ २४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


Vi. 


Vil. 


VII. 


जर संबंधित Ga प्रकल्पाने पहिल्या हप्त्यापुर्वी पात्र रक्‍कम पुर्णपणे खर्च केली नसेल तर, 
जितकी रक्कम पहिल्या हप्त्यावेळी पात्र यंत्रसामुग्रीसाठी खर्च केळी आहे, ती रक्‍कम विचारात 
घेऊन भांडवली अनुदानाची पहिल्या हप्त्याची रक्‍कम वितरीत करण्यात यावी. 


. दुसरा हप्ता - दुस-या हप्ता वितरीत करतांना असा प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरू होणे व पात्र 


यंत्रसामुग्नीकरीता पुर्ण रक्‍कम खर्च करणे आवश्‍यक आहे. ते विचारात घेउन अनुदानाचा दुसरा हप्ता 
वितरीत करण्यात यावा. तसेच पहिल्या वर्षात खर्च न झालेली परंतु आता खर्च केलेली उर्वरीत 
देय्य रक्कमेवर देखील अनुदान वितरीत करण्यात यावे. 
तिसरा हप्ता - पहिल्या व दुस-या हप्त्यासाठी विचारात घेतळेळी रक्‍कम गृहीत धरून प्रकल्पाच्या 
एकुण पात्र यंत्रसामुग्रीवर प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या रकमेसाठी देय्य अनुदानाची उर्वरीत रक्‍कम तिस-या 
व अंतिम हप्त्यात वितरीत करण्यात यावी. 
अनुदान मागणीचे प्रस्ताव सादर करतांना संबंधित प्रकल्प खालील प्रमाणपत्रे सादर करील. 

(१) स्थापन केलेली सर्व यंत्रसामुग्री प्रकल्पस्थळी असून योग्य रित्या कार्यरत आहे. 
२) प्रकल्पाची मागील तिन महिन्याची विद्युत देयके. 
३)कच्चा माल खरेदी केल्याचे लगतची देयके (Raw material Purchased Bill) 
(8) प्रकल्पात उत्पादीत झालेल्या उत्पादनाचे लगतची विक्री देयके (Sales Bill) 


न) ms 


शासन निर्णय दि.१८/०४/२०१६ अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भांडवली अनुदान” या 
योजनोखाली झासनाच्या संकेतस्थळावर यापुर्वी अर्ज केलेल्या प्रकल्पांनी, आता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेला सुधारीत Form-A भरणे आवश्यक राहील. त्यासाठी या शासन निर्णयात 
नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. तथापी या प्रकल्पांना अनुज्ञेय अनुदान व वितरणाचा 
कालावधी शासन निर्णय दि.१८/०४/२०१६ नुसार लागू राहील. 

शासन निर्णय दि.०२/१२/२०१५ अन्वये “स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवळी अनुदान” या 
योजनोखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर यापुर्वी अर्ज केलेल्या प्रकल्पांनी, आता शासन 
निर्णयासोबत जोडलेला सुधारीत Form-A-9 भरणे आवऱ्यक राहील. त्यासाठी या शासन निर्णयात 
नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. तथापी या प्रकल्पांना अनुज्ञेय अनुदान व वितरणाचा 
कालावधी शासन निर्णय दि.०२/१२/२०१५ नुसार लागू राहील. 


६. योजनेची ऑनलाईन कार्यपध्दती - 
THAT धोरण २०१८-२३ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे या धोरणातील योजनांचे संनियंत्रण ऑनलाईन 
पध्दतीने करण्याबाबतची कार्यप्रणाळी खालील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे. 


१) 


या  योजनेखाळी  भांडवळी अनुदानासाठी वस््रोद्योग प्रकल्पाने विभागाच्या 
www.mahatextile.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर या झासन निर्णया सोबतच्या प्रपत्र “उ 
(Form-A) (बँक अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांसाठी) आणि प्रपत्र “ए-१” (Form-A-1) (स्व-अर्थसहाय्यीत 
प्रकल्पांनी) अर्ज करावा. 

वरील प्रमाणे प्रकल्पाने अर्ज सादर केल्यानंतर सदर प्रकल्प बँक अर्थसहाय्यीत प्रकल्प असल्यास 
सदर प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणारी बँक किंवा वित्तीय संस्था, प्रकल्पाने सादर केलेल्या 
कागदपत्रांच्या आधारे व प्रत्यक्ष पाहणी करून मान्यता देईल व प्रकल्प स्व-अर्थसहाय्यीत असल्यास 
SICOM किंवा कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक प्रकल्पाने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे व प्रत्यक्ष 
पाहणी करून मान्यता देईल. अशा प्रकारे मान्यता दिल्यानंतर सदर THM प्रकल्पाला स्वतंत्र 
Login Id व Password प्राप्त होईल. 


पृष्ठ २४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


३) Bay TSE प्रकल्पाला स्वतंत्र Login Id व Password प्राप्त झाल्यावर, प्रकल्पाने प्रपत्र “सी” 
(Form-C) प्रपत्र “सी-१”(5०॥॥]-0-1), प्रपत्र “T-2”(Form-C-2) व प्रपत्र “सी-३”(०॥॥1-0-3) 
नुसार अर्ज करावा. 

४) बँक/वित्तिय संस्था अर्थसहाय्यीत dala प्रकल्पाने भांडवली अनुदानाची मागणी करण्यासाठी 
प्रकल्प उत्पादनात आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यानंतर त्यांच्या बँकेमार्फत प्रपत्र “सी” 
(Form-C) नुसार ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावा. 

५) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पाने भांडवळी अनुदानाची मागणी करण्यासाठी प्रकल्प उत्पादनात 
आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यानंतर भांडवळी अनुदानाची मागणी संचालक, (वस्रोद्योग), 
यांचेकडे प्रपत्र “सी-१” (Form-C-1) नुसार अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावा. 

६) शासन निर्णय दि.१८/०४/२०१६ अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भांडवली अनुदान” या योजनोखाली 
शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक १८/४/२०१६ ते ३१/७/२०१७ या दरम्यान यापुर्वी अर्ज केलेल्या 
तसेच आता अर्ज करणाऱ्या प्रकल्पांनी प्रपत्र-ए (Form-A) मध्ये नोंदणी केल्यानंतर स्वतंत्र Login Id 
व Password प्राप्त होईल. प्रकल्प उत्पादनात आल्यानंतर भांडवली अनुदानाची मागणी करतांना 
या शासन निर्णया सोबतच्या प्रपत्र “सी-२” (Form 0-2) नुसार ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर 
करावा. 

७) शासन निर्णय दि.०२/१२/२०१५ अन्वये पुर्णत: “स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवळी अनुदान” या 
योजनोखाली शासनाच्या संकेतस्थळावर दि.०२/१२/२०१५ ते ३१/७/२०१७ या दरम्यान यापुर्वी अर्ज 
केलेल्या तसेच आता अर्ज करणाऱ्या प्रकल्पांनी प्रपत्र-ए-१ (Form-A-1) मध्ये नोंदणी केल्यानंतर 
स्वतंत्र Login Id व Password प्राप्त होईल. प्रकल्प उत्पादनात आल्यानंतर भांडवली अनुदानाची 
मागणी करतांना या शासन निर्णया सोबतच्या प्रपत्र “सी-३” (Form 0-3) नुसार ऑनलाईन 
पध्दतीने अर्ज सादर करावा. 

८) भांडवली अनुदानाची मागणी करण्यासाठी बँक/वित्तिय संस्था अर्थसहाय्यीत THT प्रकल्पाने 
प्रपत्र -सी (Form-C) व स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पाने प्रपत्र सी-१ (Form-C-1) तसेच शासन निर्णय 
दि.१८/०४/२०१६ अन्वये “व्याज अनुदाना एवजी भांडवली अनुदान” या योजनोखाली अर्ज 
करणाऱ्या प्रकल्पाने प्रपत्र सी-२ (Form-C-2) व झासन निर्णय दि.०२/१२/२०१५ अन्वये “स्व- 
अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान” या योजनेखाली अर्ज करणाऱ्या प्रकल्पाने प्रपत्र सी-३ 
(Form-C-3) मध्ये खालील प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करावीत. 
|. प्रकल्पाची नोंदणी प्रमाणपत्र. 

॥. संबंधित यंत्रणेकडून जागा वापरण्याची परवाणगी मिळाल्याचे प्रमाणपत्र (भाडेकरारावर प्रकल्प असल्यास 
भाडे करारपत्र) 
Ill. प्रकल्पाची यंत्रसामग्री प्रकल्पाच्या स्थळी पोहचल्याचा पुरावा दर्शविणारे पोच Delivery Challan. 
IV. प्रकल्पाच्या यंत्रसामग्रीची रक्‍कम अदा केल्याचे सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र. 
V. वस्तु व सेवाकर प्रमाणपत्र. 

. प्रकल्पाचे उत्पादन सुरु झाले असल्याचे घटकाचे Kg USUI (Self- Declaration) 

Vil. प्रकल्पाची मागील तीन महिन्याची विद्युत देयके. (भाडेकरारावर प्रकल्प असल्यास भाडे करारा सहीत 
मुळ मालकाच्या नावावर प्रकल्पासाठी असलेले विद्युत देयके) 


=< 


पृष्ठ २४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


VII. कच्चा माल खरेदी केल्याचे पहिले देयके (First Raw material Purchased Bill) 


IX. 
x: 
. प्रकल्पाचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर, बँका /वित्तिय संस्था, प्रकल्पाचे भांडवली 


X 


Xlll. 


XIV. 


XV. 


XVI. 


प्रकल्पात उत्पादीत झालेल्या उत्पादनाचे पहिले विक्री ae (First Sales Bill) 
बँकेने प्रकल्पाची तपासणी केल्यास त्यांच्या अहवालाची प्रत, नसल्यास बँकेचे स्पष्टीकरण. 


अनुदानाचे प्रस्ताव सादर करतांना, त्या प्रकल्पाने कर्जाचे यापुर्वीचे हप्ते नियमित भरल्याची खात्री 
करतील. 


. अपारंपारीक धागा निर्माण करणे व त्यापासून वस्त्र व अन्य उत्पादन बनविणा-या घटकांनी 


अपारंपारीक धागा उत्पादन किंवा वापर करीत असल्याबाबत SASIMRA या संस्थेकडून प्रमाणीत 
करून घेऊन तसे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. 

एखाद्या प्रकल्पाने पुढील/ मागील प्रक्रीया प्रकल्प (Forward/ Backward Integration) सुरू 
केल्यास, अतिरीक्त अनुदानची मागणी करताना बँक /वित्तिय संस्था अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या 
बाबतीत स्व-घोषणापत्र प्रकल्पाने संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रमाणित करून संबंधित बँक 
/वित्तिय संस्था यांच्यामार्फत संचालक (वस्रोद्योग) यांना सादर करावे. तसेच स्व-अर्थसहाय्यीत 
प्रकल्पाने अतिरीक्त अनुदानची मागणी करताना स्व-घोषणापत्र संबंधित जिल्हा उद्योग 
केंद्राकडून प्रमाणित करून संचालक (TAM) यांना सादर करावे. 

रूपये ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक असणा-या प्रकल्पाने अतिरीक्त अनुदानची 
मागणी करताना स्व-घोषणापत्र, बँक /वित्तिय संस्था अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत संबंधित 
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रमाणित करून संबंधित बँक /वित्तिय संस्था यांच्यामार्फत 
संचाळक(वस्रोद्योग) यांना सादर करावे. स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पाने अतिरीक्त अनुदानची मागणी 
करताना स्व-घोषणापत्र, संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रमाणित करून संचालक (वस्त्रोद्योग) 
यांना सादर करावे. 

रूपये ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक असणा-या व त्या तालुक्‍यातील पहिला असा 
प्रकल्प असल्यास अतिरीक्त अनुदानची मागणी करताना प्रकल्पाने स्व-घोषणापत्र, संबंधित 
जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रमाणित करून संचालक(व्रोद्योग) यांना सादर करावे. 

ज्या तालुक्यात सुतगिरणी नाही sea तालूक्यात सुतगिरणी स्थापन करणा-या प्रकल्पाने 
अतिरीक्त अनुदानाची मागणी करतांना स्व-घोषणापत्र संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्रमाणित 
करून संचालक (TAM) यांना सादर करावे. 


९) बँक/वित्तीय संस्था अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांनी सादर केलेले यथास्थिती “फार्म सी” (Form-c), “फार्म 
सी-२” (Form-C-2) नुसार सादर केलेल्या अर्जाची ऑनलाईन तपासणी संबंधित बँक/वित्तीय 
संस्था यांचेकडे सादर करावा. ऑनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास सुधारणा करून तसेच 
बँकेने/ वित्तीय संस्थेने द्यावयाची प्रमाणपत्रे अपळोड करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव संचालक (वस्रोद्योग) 
यांच्याकडे ऑनलाईन (Forward) सादर करावा. 

qo) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत यथास्थिती “फार्म सी-१” (Form-C-1), “फार्म सी-३” 
(Form- 0-9 नुसार अर्ज संचालक (वस्त्रोद्योग) यांच्याकडे सादर करावा. संचालक (वस्त्रोद्योग) 


पृष्ठ २४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


44) 


१६) 


१७) 


१८) 


१९) 


२०) 


यांच्याकडे प्राप्त होणा-या ऑनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास सुधारणा करून व आवश्‍यक 
प्रमाणपत्रे अपळोड करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनास ऑनलाईन सादर (Forward) करतील. 

बँक /वित्तिय संस्थेने प्रकल्पास दिलेल्या मंजूरी (Project Approval) मधील यंत्रसामुग्रीच्या 
किंमतीच्या कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी प्रत्यक्षात अदा करण्यात 
आलेली तसेच स्व-अर्थसहाय्याने खर्च केलेली रक्‍कम ही अनुदानाची पात्र रक्‍कम म्हणून निर्धारीत 
करण्यात येईल. 

हप्ते भरण्यास कसूर करणारे प्रकल्प, प्रस्ताव दाखल करणार नाही तसेच त्यांचे दावे बँकेने सादर 
करू नयेत. 

वरील प्रमाणे जर पात्र रकमेपेक्षा जादा रक्‍कम यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यात आलेली 
असेल तर सदर जादा रक्‍कम अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. 

संचालक (AIM), यांच्याकडे बँकेकडून ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या प्रस्तांची तपासणी करून 
संचालक (TAI) यांनी त्यांच्या शिफारशीसह सदर प्रस्ताव ऑनलाईन शासनास सादर करावेत. 
प्रकल्पाचा प्रस्ताव संचालक (TAIN), CHT महिन्याच्या आत ऑनलाईन शासनास सादर करतील. 
एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास विलंबाच्या कारणासह प्रस्ताव शासनास सादर 
करतील. 

संचालक (TAM), हे ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या Form-C, 0-1, 0-2, 0-3 मध्ये पात्र रकमेनुसार 
अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करतील. सदर तपासणी 
केल्यानंतर रक्‍कम योग्य असल्यास तसे प्रमाणित करून सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी 
ऑनलाईन शासनास सादर करतील. तसेच प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्रुटीच्या कारणासह संबंधित 
बँक/वित्तीय संस्थेस ऑनलाईन परत करतील. 

वरील प्रमाणे प्रस्तावाच्या रकमेची शिफारस करताना Pan aaa) त्यांचेकडे प्राप्त झालेले 
प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या PAAR (First come first out) शासनास सादर करतील. ऑनलाईन 
कार्यपध्दतीमध्ये तशी तरतूद करण्यात येईल. 

संचालक (TAM), यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर ऑनलाईन 
तपासणी करून प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. तसेच प्रस्तावात त्रुटी 
असल्यास प्रकरणपरत्वे संचालक (Tatar, किंवा बँक/वित्तिय संस्था यांचेकडून त्रुटीची पुर्तता 
करून घेउन प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करेल. 

स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पाने 5।00॥/ किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून प्रकल्पाचे मुल्यांकन 
करुन घ्यावे. 

स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत संबंधित प्रकल्प अनुदानाची मागणी (Form-C-1) व (Form- 
७-3) मध्ये, संचालक (TAM) यांचेकडे ऑनलाईन अर्जद्वरे सादर करतील. बँक अर्थसहाय्यीत 
प्रकल्पांच्या बाबतीत संबंधित बँक/वित्तीस संस्था ज्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात, त्याच जबाबदाऱ्या 
स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत संचालक (वस्त्रोद्योग) हे पार पाडतील. प्रकल्पाकडून अनुदान 
मागणीचा प्रस्ताव संचालक (TATE) यांना प्रपत्र सी-१ (Form-C-1) व प्रपत्र सी-३ (Form-C-3) 
मध्ये प्राप्त झाल्यावर सदर प्रस्ताव योग्य असल्यास अथवा त्रुटी असल्यास त्यात सुधारणा करून 
शासनास सादर करतील. 

संचालक (TAA) यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासनस्तरावर ऑनलाईन तपासणी 
करून प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले जाईल. 


पृष्ठ २४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


७. या योजनेखाली भांडवली अनुदानासाठी नोंदणी झालेल्या राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अनुदानाची 
मंजूरी देण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


सचिव/प्रधान सचिव/ अ.मु.स (वस्त्रोद्योग) ु अध्यक्ष 
सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स. (नियोजन) ति सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स. (वित्त) ऱ सदस्य 
संचालक, TAIT ्ी सदस्य 
सह/उप सचिव (टेक्स-५) - सदस्य सचिव 


सदर समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याला किंवा आवश्‍यकतेनुसार आयोजीत करून भांडवली 
अनुदानासाठी शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर योग्य तो निर्णय घेईल. समितीच्या निर्णयानुसार वस्रोद्योग 
विभाग अनुदान वितरणाचे आदेश निर्गमित करेल. 
८. अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती/अल्पसंख्यांक समाजातील वदस््रोद्योग प्रकल्प- 


शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण २०१२/प्र.क्र.१०/टेक्स-२, 
दि.१८/१०/२०१३ नुसार अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती /अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यक्‍तीच्या 
मालकीचा खाजगी तत्वावरील प्रकल्प अनुदानासाठी पात्र असेल व सहकारी तत्वावरील प्रकल्पातील अनुसुचीत 
जाती /जमाती/अल्पसंख्यांक समाजाचे ८० % सभासद त्या-त्या प्रवर्गातील असणे आवश्‍यक आहे. (अनुसूचीत 
जाती/अनुसूचीत जमातीसाठी सक्षम wierd जात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल ) महाराष्ट्र राज्यात 
राहणाऱ्या मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, झोराष्ट्रीन (पारशी) आणि जैन या लोकसमुहांना अल्पसंख्यांक 
लोकसमुह म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या बाबतीत संबंधित व्यक्‍तीच्या शाळा 
सोडल्याच्या दाखल्यावरीळल धर्म / जात याबाबतच्या नोंदी, ख्रिश्चन समाजाच्या बाबतीत बाप्टीझम प्रमाणपत्र 
तसेच इतर कोणताही पुरावा नसल्यास व्यक्‍तीने संबंधित धर्माचा असल्याबाबतचा केलेल्या हापथपत्राच्या आधारे 
संबंधीत व्यक्‍ती अल्पसंख्यांक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल. 
९. अन्यअटीव शार्ती 


१) या योजने अंतर्गत सवलती सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील सर्व पात्र वस्त्रोद्योग घटकांना लागू राहतील. 

२) मुळ प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेल्या वाढीवर भांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. 

3) सदर भांडवली अनुदान केंद्र पुरस्कृत TUFS, उद्योग विभाग इत्यादींकडून मिळणाऱ्या सर्व सवलती 
व्यतिरीक्त राहतील. 

४) केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या वित्तीय संस्था/बँका यांचेमार्फत या योजनांतर्गत अर्ज 
करता येतील. 

५) केंद्र शासनाने त्यांच्या TUFS योजनेमध्ये जर बदल केला अथवा योजना बंद केली तर सदर बदल 
राज्याच्या योजनेस आपोआप लागू होणार नाही. 

६) केंद्र पुरस्कृत TUFS योजना बंद झाल्यास राज्य शासनाने स्विकारलेले दायित्व अबाधित ठेवून राज्य 
शासनार्माफत या योजनेचे आवश्‍यकतेनुसार पुनर्विलोकन करण्यात येईल. 

७) ETP/CETP/ZLD साठी केंद्र शासनाच्या A-TUFS योजनेमध्ये निर्धारित केलेली यंत्रसामुग्री या 
योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र राहील. त्यानंतर आवऱ्यकतेनुसार विभागामार्फत नवीन अद्ययावत 
यंत्रसामुग्री निर्धारित करण्यात येईल. 


पृष्ठ २४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


८) प्रकल्पाकडून कर्जाची परतफेड नियमीतपणे केली असेल तर प्रकल्पाच्या विनंतीवरून मंजूर निधी 
प्रकल्पाच्या चाळू खात्यावर जमा करण्याची मुभा संबंधित बँक/वित्तीय संस्था यांस असेल. 
१०. शासनास आवश्‍यकता वाटल्यास त्यानुसार या शासन निर्णयामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येतील. 
११. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांची जबाबदारी - 


१) या योजने अंतर्गत वर नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित बँक/वित्तिय संस्था /SICOM किंवा राष्ट्रीयकृत बँक 
या संस्थांकडे अर्ज सादर करण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अनुमती देण्यात येत आहे. 

२) THEN प्रकल्पांनी त्यांचे अनुदानाच्या मागणीचे अर्ज त्यांना कर्ज पुरवठा करणा-या बँकेस अणी स्व- 
अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत संचालक (TAM), यांना सादर करावेत. 

३) अनुदान नोंदणीचा अर्ज Form A व Form A-1 शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर 
करण्याची जबाबदारी संबंधित TAIT प्रकल्पाची असेल. 

४) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पाच्या बाबतीत SICOM किंवा कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून प्रकल्पाचे 
मुल्यांकन करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्पाची राहील. 

५) प्रकल्पाचे उत्पादन सुरु झाल्यानंतर TAM प्रकल्प अनुदानाची मागणी करण्यासाठी वरील 

परिच्छेद क्र. ६ (८) मधील प्रमाणपत्रासह Form-C व Form-C-9, Form-C-2 व Form-C-3 

अपलोड करेल. 


१२. बँकांची / वित्तिय संस्थांची जबाबदारी - 


१) प्रकल्पाचा अर्ज बँक/ वित्तिय संस्थेस अनलाईन प्राप्त झाल्यानंतर बँकेने / वित्तिय संस्थेने सदर 
प्रस्तावाची सखोल तपासणी करावी, जर प्रस्तावात त्रुटी असेल तर सुधारणा करून प्रस्ताव संचालक 
(TAN), यांना अ॑नळाईन सादर करावा. 

२) या योजनेखाली प्रकल्पाने सादर केलेल्या अँनलाईन प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास त्यात सुधारणा 
करण्याचा अधिकार बँकांना देण्यात येत आहे. 

३) प्रकल्पाने स्थापीत केलेली यंत्रसामुग्री केंद्र पुरस्कृत A-TUFS /RR TUFS किंवा केंद्र शासनाच्या 
समकालिन योजनेनुसार आहे किंवा कसे हे तपासून सक्षम जबाबदार आधिकाऱ्याच्या सही शिक्क्यानिशी 
खालील प्रमाणपत्र वेबसाईट वर अपलोड करावे 

i. शासन निर्णय दि. १५/०२/२०१८ नुसार प्रकल्प अतिरीक्त अनुदानास पात्र ठरत असल्यास 
त्याबाबत स्पष्टीकरण देऊन तसे प्रमाणीत करावे. 
ii, प्रकल्पाने मागणी केळेली रक्‍कम योग्य असल्याची तसेच प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती योग्य 
असल्याचे प्रमाणीत करावे. 
iii, प्रकल्पात उत्पादन सुरू झाले असल्याचे प्रमाणीत करावे. 
iv. प्रकल्प नविन /विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण/आधुनिकीकरण असल्यास तसे प्रमाणीत करावे. 
४. प्रकल्पाची एकुण प्रकल्प किंमत, त्यापैकी दिर्घमुदती कर्ज, प्रकल्पाचे स्व-भांडवल, टफ अंतर्गत 
पात्र रक्‍कम (कर्ज--स्व-भांडवल) ही माहिती योग्य व बरोबर असल्याते प्रमाणीत करावे. 
५. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांने परतफेडीस पात्र झाल्यानंतर नियमीत परतफेड केली असल्याचे प्रमाणीत 
करावे. 
vil. यापुर्वी वितरीत केलेली रक्‍कम प्रकल्पाच्या खात्यावर जमा केल्याचे प्रमाणीत करावे. (यथास्थीती 
दुस-या व तिस-या हप्त्यासाठी) 


पृष्ठ २४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


viii. या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शार्तींची पुर्तता सदर gale प्रकल्प करीत आहे याबाबत 
तपासणी करून प्रमाणीत करावे. 

४) या योजने अंतर्गत निधी वाटपासाठी बँक / वित्तिय संस्था समन्वयक शाखेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडेल व 
शासनाकडून देय अनुदानाची रक्‍कम प्रथम या खात्यावर जमा होइल. सदर रकमेतून संबंधित वस्त्रोद्योग 
घटकाला देय असलेली रक्कम प्रकल्पाच्या दिर्घ मुदती कर्ज खात्यावर अथवा प्रकल्पाकडून कर्जाची 
परतफेड नियमीतपणे केली असेल तर प्रकल्पाच्या विनंतीवरून प्रकल्पाच्या चाळू खात्यावर जमा 
करण्याची मुभा संबंधित बॅक/वित्तीय संस्था यांस असेल. 


१३. संचालक, वस्रोद्योग यांच्या जबाबदा-या : - 

बँकेकडून THEM प्रकल्पाचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव वस्रोद्योग संचालनालयास आवश्यक 
प्रमाणपत्रासह ऑनलाईन प्राप्त झाल्यावर संचालक (THEM), सदर प्रस्ताव तपासून मागणी केलेली रक्‍कम 
योग्य असल्याचे प्रमाणित करून त्यांच्या शिफारशीसह तो प्रस्ताव एका महिन्याच्या आत ऑनलाईन शासनास 
सादर करावा. तसेच स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रकल्पाकडून अनुदान मागणीसाठी प्रमाणपत्रासह 
We झालेले ऑनलाईन प्रस्ताव संचालक (वस्रोद्योग), यांनी ऑनलाईन तपासणी करून एका महिन्याच्या आत 
ऑनलाईन शासनास सादर करावा. एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास विलंबाच्या कारणासह प्रस्ताव 
शासनास करावा. 


१४. cae विभागाची जबाबदारी - 


TASHA), यांच्याकडून अनुदान मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रमाणपत्रे योग्य 
असल्याचे ऑनलाईन तपासणी करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी ऑनलाईन सादर करावा. 
तसेच प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास प्रकरणपरत्वे संचालक, alan, किंवा बँक/वित्तिय संस्था यांचेकडून 
त्रुटींची पुर्तता करून घेतील व प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतील. 


१५. बँक/वित्तिय संस्थेकडून अर्थसहाय्यीत THEM प्रकल्पांना व्याज अनुदाना एवजी भांडवली अनुदान 
यासाठी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद खालील नमुद केलेल्या प्रचलीत लेखाशिर्षाखाली करून त्यातून सदर 
योजनेवरील खर्च भागविण्यात येईल. 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

११०,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 

(०२)(७८) वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी 

भांडवली अनुदान योजना. ३३, अर्थसहाय्य (२८५१ ६५६५) 
१६. स्व-अर्थसहाय्यीत Tala प्रकल्पांना अनुदान यासाठी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद खालील नमुद 
केलेल्या प्रचलीत लेखाशिर्षाखाली करून त्यातून सदर योजनेवरील खर्च भागविण्यात येईल. 

२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 

११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 

(०२)(७७) वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत TATA प्रकल्पांना अनुदान 

योजना. ३३, अर्थसहाय्य (२८५१ ६५५६) 


पृष्ठ २४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


१७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०११६१६५०३०८५०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ता 
Baliram Balu DN hos Governent Maan cusanpton Mating 


3 6b99be5b14489b3 1a9c281 1b8b229d82eafob80e 127184 


b8s3aeff30f8, 


Chavhan cn casita moron 
(ब. बा. चव्हाण) 
सह सचिव (TSIM), महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
२) मा. मंत्री (सर्व, यांचे खाजगी सचिव 
3) मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव 
४) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संसद सदस्य (ई-मेलद्वारे) 
५) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य,महाराष्ट्र विधानमंडळ (ई-मेलद्वारे) 
६) मुख्य सचिव, यांचे स्विय सहायक, महाराष्ट्र राज्य 
७) अपर मुख्य सचिव, (वित्त) वित्त विभाग, 
८) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, 
९) अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
११) महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, नागपूर 
१२) सर्व राष्ट्रीयकृत बँका (TUFS Cell) 
१३) केंद्र शासनाच्या TUFS अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सर्व बँका 
१४) महाव्यवस्थापक SICOM 
१५) संचालक, SASMIRA 
१६) संचालक (TAN), TANT संचालनालय, नागपूर. 
१७) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
१८) महाव्यवस्थापक, सर्व जिल्हा उद्योग केंद्र 
१९) निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ २४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१ /टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 
Form—A 
For units who has availed assistance from Banks and Financial institutions. 
UID Number and Date Auto Generated 


pee | 
pe 
(6. | 
Se 
| 8. | Name of Textile unit pee 
_9. | 
pe 
ही a 
11. | (Where Unit is Actually Located) 
5 


T a) 


Category of Textile Unit New / Existing 


13 
14 
15 
16. | If Existing 


p 

[] छा [] (टा) 
construction cost. (If available) 

Yes/No 


If Yes Then Spinning Mill Registration No and 

. | Date 

Whether Unit Belongs to forward / Backward 

. | Integration 

Number of machines (e.g. Spinning unit number 
of spindle, powerloom unit number of looms) 


. | Capacity per day 
Capacity per year 
Square meter 


Category of Textile Unit General Or SC Or ST Or Minority 


Date of Sanctioned of Term Loan 0... >... या... १ 


29, Pie 01-207 / Poy 201.2003 
29. | 14/02/2018 then please select policy for benefits | Policy 2011-2017 / Policy 2018-2023 
Term Loan Account number pe 


Out of Term loan sanction cost of the purchase of 
machinery eligible under TUFS 


Out of project cost self-finance Investment 
34. | Amount Rs. ---- /- 


17. 
18. 
19. 
20. 


N 


a 
Eon 
fio. 
Pan 


वि 
nN 


N 
~ 


पृष्ठ २४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


Out of self-finance amount of machinery cost 

35. | eligible under TUFS ______| Rs. ----/- 
Repayment Period inclusive of moratorium / 
implementation 


36. 
Repayment date start from 

4] 

4 


Employment Potential Number 


40. | Direct employment Number 


. | Indirect employment Number 


Unit Category Private Or Co-Operative 
EF 


| 43. | Registration Date 


Registration No 


Designation of Registering Authority 


पृष्ठ २४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१ /टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 


Form-A-1 


For units which established with 100 % Self-Finance 


1. UID Number and Date Auto Generated 
2. Name of Bank ---- Bank 
3. Branch of Bank Address 
4. PANofUnit 7एऐ)ढ)ईक्‍फक्‍इ₹ईइढछफछइश्‍फछढ____ | एण_11 
तः Micro/SSI/Non SSI ॥७ काशा 
|6._ | Mega Project Yes /No 
7. If Yes Industry Dept Approval Number 
/8. | : Name of Textile Unit mm 
|9._ | District क्षे, 0 
10. fTawka | ए"ण111111| 
11. | Full address of Unit (Where Unit is Actually Located) 
12. | Designation of Authorized Person 
13. | Contact No. of Authorized Person ॥& ee 
14. | Email ID of unit 
15. | Category of Textile Unit New / Existing 
16. | If existing Expansion /Modernization /Diversification 
17. | Segment of Textile Unit Spinning/Weaving/powerloom/garmenting........... 
18. | If Segment is Processing then [JETP [] CETP [] हय) 
19. | If Segment is Processing then What is the construction cost. (If 
available) 
20. | Is Ist Spinning mill in Taluka Yes / No 
21. | If Yes Then Spinning Mill Registration No and Date 
22. | Unit Belongs Forward / Backward / Not Applicable 
23. | Number of machines (e.g. Spinning unit number of spindle, 
Power loom unit number of looms) 
24. | Capacity per day किक ण. | 
25. | Capacity per year (७. __.__ 
26. | Area of unit Square meter 
27. | Category of Textile Unit General Or SC Or ST Or Minority 
28. | Purchase order given for machinery between 01/08/2017- Policy 2011-2017 / Policy 2018-2023 
14/02/2018 then please select policy for benefits 
29. | Total Project cost Rs. ---- /- 
30. | Out of project cost self-finance Investment Amount Rs. ---- /- 
31. | Out of self-finance amount machinery cost eligible under TUFS Rs. ---- /- 
32. | Employment Potential Number 
33. | Direct employment Number 
34. | Indirect employment Number 
35. | Unit Category Private Or Co-Operative 
36. | Registration Date 
37. | Registration No 
38. | Designation of Registrar 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 


Form C 
For units who has availed assistance from Banks and Financial Institutions 


1. UID Number and Date Automatically come from form A 
2. Name of Textile Unit Automatically come from form A 
3. Date of Sanctioned of Term Loan Automatically come from form A 
4. Total Project cost Automatically come from form A 
5: Out of project cost Term Loan Automatically come from form A 
Sanction by bank 
गि Out of Term loan sanction cost of Automatically come from form A 
the purchase of machinery eligible 
under TUFS 
hs Out of project cost self-finance Automatically come from form A 
investment amount 
i : Out of self-finance investment Automatically come from form A 
amount machinery cost eligible 
under TUFS 
he | Loan Actual Disbursed by Bank 
10. | Disbursement Date 
11. | Actual cost of machinery 
12. | Out of disburse term loan amount 
spend for purchase machinery 
13. | Name of Machines, Machine Model | Text or Upload Excel 
Number, Purchase Invoice Number 
14. | Photos Of Textile Unit 
15. | Segment of Textile Unit 
16. | If Segment is Processing then [] ETP] CETP [J ZLD 
17. | If Segment is Processing then What 
is the construction cost 
18. | Is 1st Spinning mill in Taluka Yes / No 
19. | If Yes Then Spinning Mill 
Registration No and Date 
20. | Date of Commencement Production | Date Picker 
21. | Actual Employment Generated 
22. | Direct Employment 
23. | Indirect Employment 
24. Category of Textile Unit General or SC or ST or Minority 
25. | Non-Conventional Yarn Unit Yes / No 
26. | Belongs to Which Region Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of 
Maharashtra 


पृष्ठ २४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


27. | Whether Unit Belongs to forward/ | Forward / Backward / Not Applicable 
backward integration 

28. | Project Cost Above 500 Cr Yes / No 

29. | Project Cost Above 500 Cr Unit Yes / No 
First in Taluka 

30. Installment Details 


——_— by 
Unit 


Bank 
In Lakhs 


Recommended by 


Recommended by 
Director (Textiles) 
Rs. In Lakhs 


Committee 


Sanctioned by 


Rs. In 


31. Total Subsidy Amount Payable 
32. [__] I agree above information is 
correct and verified (By Unit) 
33. | List of document to be uploaded By | Upload Button 
Unit as per GR 
34. [__] I agree above information is 
correct and verified (By Bank) 
35. | List of document to be uploaded By | Upload Button 
Bank as per GR 
36. [__] Iagree above information is 
correct and verified (By Director ) 
37. | List of document to be uploaded By | Upload Button 
Director as per GR 
38. [__] Iagree above information is 
correct and verified (By 
Government ) 
39. [_] 1101 agree because of Fulfilment from Bank 
information is incorrect /insufficient Ful : 
ulfilment from Director 


पृष्ठ २४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 


Form C-1 


For units which established with 100 % Self-Finance 


1. | UID Number and Date Automatically come from form A 
2. | Name of Textile Unit Automatically come from form A 
3. | Total Project cost Automatically come from form A 
4. | Out of project cost, Cost of 
Machinery 
5. | Out of machinery cost, 
Eligible machinery cost 
under TUFS 
i. Name of Machines, Text or Upload Excel 
Machine Model Number, 
Purchase Invoice Number 
7. | Photos Of Textile Unit 
| 8 . | Segment of Textile Unit 
ia If Segment is Processing [] ETP [] CETP [J ZLD 
then 
10. If Segment is Processing 
then What is the 
construction cost 
11. Is 1st Spinning mill in Yes / No 
Taluka 
12. If Yes Then Spinning Mill 
Registration No and Date 
13. Date of Commencement of | Date Picker 
Production 
14. Actual Employment 
Generated 
15.| Direct Employment 
16. Indirect Employment 
17.) Category of Textile Unit General or SC or ST or Minority 
18.| Non-Conventional Yarn Yes / No 
Unit 
19. Belongs to Which Region | Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of Maharashtra 
20.| Whether Unit Belongs to Forward / Backward / Not Applicable 
forward / backward 
integration 
21. Project Cost Above 500 Cr | Yes / No 
22.| Project Cost Above 500 Cr | Yes / No 


Unit First in Taluka 


पृष्ठ २४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


23. 


Installment Details 


क) Demanded by 
Unit 
Rs. In Lakhs 


1** Installment 
2™4 Installment 
3" Installment 


Recommended by | Recommended by 
Bank Director (Textiles) 
Rs. In Lakhs Rs. In Lakhs 


Sanctioned by 


Committee 


Rs. In 


24. 


Total Subsidy Amount 
Payable 


25: 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Unit) 


26. 


List of document to be 
uploaded By Unit as per 
GR 


Upload Button 


27. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Bank) 


28. 


List of document to be 
uploaded By Bank as per 
GR 


Upload Button 


29. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Director ) 


30. 


List of document to be 
uploaded By Director as 
per GR 


Upload Button 


31. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Government ) 


32. 


[_] Inot agree because 
of information is incorrect 
/insufficient 


Fulfilment from Bank 


Fulfilment from Director 


पृष्ठ २४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 


Form C2 
For units who has availed assistance from bank / financial Institutions eligible to 
claims subsidy under Govt. Resolution Dated 18/04/2016. 
(Capital subsidy in lieu of Interest subsidy (CIIS)) 


1. | UID Number and Date Automatically come from form A 

2. | Name of Textile Unit Automatically come from form A 

3. | Date of Sanctioned of Term Loan Automatically come from form A 

4. | Total Project cost Automatically come from form A 

5. | Out of project cost Term Loan Sanction | Automatically come from form A 
by bank 

i Out of Term loan sanction cost of the Automatically come from form A 
purchase of machinery eligible under 
TUFS 

7. | Loan Actual Disbursed by Bank 

ial . | Disbursement Date 

ea Actual cost of machinery 

10. | Out of disburse term loan amount spend 
for purchase machinery 

11. | Name of Machines, Machine Model Text or Upload Excel 
Number, Purchase Invoice Number 

12. | Photos Of Textile Unit 

13. | Segment of Textile Unit 

14. | Date of Commencement of Production | Date Picker 

15. | Actual Employment Generated 

16. | Direct Employment 

17. | Indirect Employment 

18. | Category of Textile Unit General or SC or ST or Minority 


पृष्ठ २४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


19. | Belongs to Which Region 


Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of 
Maharashtra 


2 Installment Details 


0. 
च उच्च Demanded by Unit 
Rs. In Lakhs 


1 Installment 
2™4 Installment 
3११ Installment 


Recommended by 
Bank Rs. In Lakhs 


Recommended by 
Director (Textiles) 
Rs. In Lakhs 


Sanctioned by 
Committee Rs. In Lakhs 


21. | Total Subsidy Amount Payable 


22. [__] I agree above information is 
correct and verified (By Unit) 


23. | List of document to be uploaded By Upload Button 
Unit as per GR 

24. | [_] Lagree above information is 
correct and verified (By Bank) 

25. | List of document to be uploaded By Upload Button 
Bank as per GR 

26. | [_] Iagree above information is 
correct and verified (By Director ) 

27. | List of document to be uploaded By Upload Button 


Director as per GR 


28. [__] I agree above information is 
correct and verified (By Government ) 


29. | [_] Inot agree because of 
information is incorrect /insufficient 


Fulfilment from Bank 


Fulfilment from Director 


पृष्ठ २४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


शासन निर्णय क्र. धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, दि. १६ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र 


Form C-3 


For units which established with 100 % Self-Finance eligible to claims 
subsidy under Govt. Resolution dt 02/12/2015 
(Subsidy under Self Finance Scheme) 


1. | UID Number and Date Automatically come from form A 
2. | Name of Textile Unit Automatically come from form A 
3. | Total Project cost Automatically come from form A 
4. | Out of project cost, Cost of 
Machinery 
5. | Out of machinery cost, Eligible 
machinery cost under TUFS 
6. | Name of Machines, Machine Text or Upload Excel 
Model Number, Purchase 
Invoice Number 
7. | Photos Of Textile Unit 
Segment of Textile Unit 
9. | Date of Commencement of Date Picker 
Production 
10. | Actual Employment Generated 
11. | Direct Employment 
12. | Indirect Employment 
13. | Category of Textile Unit General or SC or ST or Minority 
14. | Belongs to Which Region Vidharbha /Maratha Wada/North Maharashtra/Rest of Maharashtra 
15. | Installment Details 


Sr.No Demanded by Unit 
Rs. In Lakhs 


SE 
installment | तत त 


[ES 2 1 
DF _ 
या सा ती Ee 
3... 
का मि क सत 


16. 


Total Subsidy Amount 
Payable 


Recommended by Recommended by Sanctioned by Committee 
Bank Rs. In Lakhs Director (Textiles) Rs. In Lakhs 
Rs. In Lakhs 


17. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Unit) 


पृष्ठ २४ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१९/प्र.क्र.१/टेक्स-५, 


18. 


List of document to be 
uploaded By Unit as per GR 


Upload Button 


19. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Bank) 


20. 


List of document to be 
uploaded By Bank as per GR 


Upload Button 


21. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Director ) 


22. 


List of document to be 
uploaded By Director as per 
GR 


Upload Button 


23. 


[__] Iagree above 
information is correct and 
verified (By Government ) 


24. 


[_] Inot agree because of 
information is incorrect 
/insufficient 


Fulfilment from Bank 


Fulfilment from Director 


पृष्ठ २४ पैकी २४ 


